सहकारी सूतगिरण्या : 


सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना 
राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी अस्थायी 
कर्मचाऱ्यांची २३ पदे सन २०२०-२१ या वर्षात 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपदे - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२०. 

वाचा :- 
१) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र. : राजस-१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र. : राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०३, दि.३१ जानेवारी, २००६. 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र. : राजस - १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.०५ मे, २०११. 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.१९ मार्च, २०१९. 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२३ ऑक्टोबर, २०१९. 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२३ जुले, २०२०. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. आस्थापना/ 
कक्ष-४/ सुतगिरणी/मुदतवाढ/६७०/२०१९, दि.१६.०९.२०२०. 
८) वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० 


प्रस्तावना:- 

वाचा क्र.५ येथील दि.२३ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सहकारी 
सूतगिरण्यांकरीता सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविण्यासाठी आवऱ्‌यक असणारी २३ 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. 
सदर योजनेतील २३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 


मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वाचा क्र.२ येथील दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या विभागातील स्थायी व 
अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृताबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजने अंतर्गत खाली दर्शविण्यात आलेल्या २३ अस्थायी पदांचा 
समावेश असल्याने सदर २३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 


ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः BTS - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ) 


अ. क्र. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी पदसंख्या 
शिण विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस - २० : ५६१००-१७७५०० ४ 
२ लेखापरिक्षक, श्रेणी-२ एस -१३ : ३५४००-११२४०० & 
3 उपलेखापरिक्षक एस - ८ : २५५००-८११०० ४ 
४ कनिष्ठ लिपीक एस -६ : १९९००-६३२०० & 
षु ras एस -१ : १५५००-४७६०० ३ 
एकूण पदे २३ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. व्ही - २, २४२५- सहकार, १०१, सहकारी संस्थांची लेखापरीक्षा, 
(०१)(०१) लेखापरीक्षेसाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००६१६५९५१५७०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di 


Dr 
142a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0cb2 


Prasenjeet Karlekar : 


384214bcee8c, cn=Prasenj 
Date: 2020.10.06 17:02:23 +05'30" 


(प्रसेनजित कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता”), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - 9, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

४. का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. का.अ., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६.सहकार, आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. आयुक्त, TATA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 

९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या) सांगली/अमरावती/सोलापूर/इचलकरंजी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: BTS - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ) 


१०. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला. 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२ (२ प्रती). 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

१३. निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


